Ana 


RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 -TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


PAKk 


HTTE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ८ , अंक - २७ ] 


गुरुवार , जुलै ११, २०१९ / आषाढ २०, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठ ०१ 


असाधारण क्रमांक २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-२ / नपा -२/ ४-१०/ ७८४/ २०१ ९.- राज्य निवडणूक आयोगाकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप-२०१९/ प्र. क्र . ४/ का -६ , दिनांक २४ मे 
२०१९ अन्वये पोट -निवडणूक व सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणेत आला होता . तसेच कक्ष अधिकारी यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / 
नप-२०१ ९/ प्र.क्र . ४/ का -६ , दिनांक २३ जून २०१९ नुसार नांदगाव नगरपरिषद पोट -निवडणुकीत सदस्य बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित करण्यात 
आले आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम १ ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , सूरज दि . मांढरे , जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव नगरपरिषदेत प्रभाग 
क्रमांक ७-ब मध्ये खालील नमूद सदस्य हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत . 


- 


परिशिष्ट 


नगरपरिषदेचे नाव 


पत्ता 


बिनविरोध निवडून आलेल्या 

सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


नांदगाव 


शेख याकुब अब्दुल 


.. 


राहणार अब्दुल करीम चाळ , 
गुलजारवाडी, नांदगाव , 
तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक . 


सूरज दि . मांढरे , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , २७ जून २०१ ९. 


( १ ) 


वि (एच) १६५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


